ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील 
परिमंडळ १,२,३ (Integration, ४व५या 
विभागात सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याच्या 
एकुण रु.४९२,८९,४१,१६७/- इतक्या खर्चाच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक : सीसीटी ०७२२/प्र.क्र.८७/पोल-३ 
गृह विभाग,२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ५.७.२०२४. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीसीटी ०७२२/प्र.क्र.८७/पोल-३, दि.५.१.२०२४. 
२) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.६.३.२०२४ व 
दि.२७.५.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे GGA. 


शासन पूरकपत्र : 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी०७२२/प्र.क्र.८७/पोल-३, दि. ५.१.२०२४ याच्या पहिल्या 
परिच्छेदानंतर पुढीलप्रमाणे “परिच्छेद १ क” समाविष्ट करण्यात येत आहे:- 

“Qo उक्त प्रकल्पाचा सीसीटीव्ही HARA Feed च्या बदल्यात RoW Charges, प्रकल्प 
क्षेत्रात अंतर्भूत असलेल्या ठाणे व इतर महानगरपालिकांनी, नगरपरिषदांनी माफ करण्याची कार्यवाही 
करावी.” 

8. हे शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०५१७२८४६०१२९ असा आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 1 
BHALWANE 
(रा.ता.भालवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः सीसीटी ०७२२/प्र.क्र.८७/पोल-३ 


८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

११. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 

१२. आयुकत, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 

१३. आयुक्त, भिवंडी निझामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी, जि. ठाणे. 
१४. आयुक्‍त, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर जि. ठाणे. 

१५. मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद, अंबरनाथ, जि. ठाणे. 

१६. मुख्याधिकारी, कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषद, अंबरनाथ, जि. ठाणे. 
१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/ २ , मुंबई/नागपूर. 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 

२१. सहसचिव (पोल-१४ / अर्थसंकल्प शाखा) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. निवडनस्ती पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


